मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
यांचे संकेतस्थळ कार्यान्वित राहण्यासाठी 
नवीन सर्व्हर्स खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय 
मंजूरी देण्याबाबत- 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ईएलआर-२०२२/प्र.क्र.८६८/२२/का.३३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १९ एप्रिळ, 2023 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. : ईएळआर-२०२२/प्र.क्र.८६८/२२/का.३३, 
दिनांक ६ फेब्रुवारी, 2023 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त दिनांक ६ फेब्रुवारी, २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार मुख्य निवडणूक अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य यांच्या कार्यालयाचे संकेतस्थळ चाळू ठेवण्यासाठी व त्यावरील माहितीसाठी आणि 
मतदार यादीतील मतदारांचा डाटाबेस ठेवण्याठी एकूण रू.४०,००,०००/- इतक्या कमाल किंमत 
मर्यादेत एकूण दोन नवीन Wed खरेदी करण्याकरीता उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक 
२४.०८.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील कार्यपध्दतीचा अवलंब करून गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस 
(GeM) पोर्टलद्वारे खरेद करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. प्रशासकीय 
मान्यतेनुसार सदर Ged खरेदीसाठी येणारा खर्च मागणी क्रमांक ए-२, २०१५-निवडणूका, १०३- 
मतदार याद्या तयार करणे व त्यांचे मुद्रण (००) (०१) मतदार याद्या तयार करणे व त्यांचे मुद्रण,१३- 
कार्यालयीन खर्च (20940032) या लेखाशीर्षाखाळी सन 2022-2023 या आर्थिक वर्षात उपलब्ध 
असलेल्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षात wed खरेदी करण्याची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने सदर आर्थिक वर्षात सर्व्हर्स खरेदी 
करणे शक्‍य झाले नाही. 
= नवीन सर्व्हर्स खरेदी करण्याची प्रक्रिया सन 2023-28 मध्ये पूर्ण झालेली असल्याने सदर 
दोन नवीन सर्व्हस खरेदी करण्यासाठी येणारा खर्च उपरोक्‍त नमूद लेखाशीर्षातील “१३-कार्यालयीन 
खर्च (२०१५००३२)” या उद्दिष्टांतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये उपलब्ध असलेल्या मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ व वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८,भाग पहिला, उप विभाग-दोन मधील 
अनुक्रमांक २७-अ, नियम क्रमांक ७६ अन्वये विभागांना प्रदान करण्यात आळेल्या अधिकारास अनुसरून 
हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएलआर-२ ०२२/प्र.क्र.८६ ८/२२/का.३ ३ 

छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०४२०१५००४१८१०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MANOHAR RAMCHANDRA PARKAR 
Date: 2023.04.20 15:06:44 +05'30' 


(म. रा. पारकर) 
उप सचिव व सहमुख्य निवडणूक अधिकारी 
महाराष्ट्र राज्य 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२. महासंचालक, माहिती व तंत्रज्ञान महामंडळ, मंत्रालय, मुंबई 

३. अधिदान व लेख अधिकारी, मुंबई 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

५. वित्त विभाग/व्यय-४ 

6. निवड नस्ती (का.क्र.३३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


